शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य HIST पुरस्कार 
वितरण समारंभ आयोजनासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुमाप्र-३५२३/प्र.क्र.१६९/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२४ 


वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिछपु-२०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२, 
दि. २९ डिसेंबर, २०२३ 
२. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र.शिछराक्रीपु/निविप्र/का-१४/ 
दि.०४ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 

पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू), सहासी क्रीडा पुरस्कार व जिजामाता क्रीडा 
पुरस्कार प्रदान करण्याची योजना सन १९८८-८९ पासून कार्यन्वित आहे. उपरोक्‍त संदर्भिय क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदर पुरस्कारांसाठीची नियमावली सुधारीत करण्यात आली आहे. 

यानुसार सन २०२२-२३ या वर्षासाठीचे पुरस्कार वितरीत करण्यात येणार आहे. सदर 
समारंभ आयोजनासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२२-२३ या वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य 
क्रिडा पुरस्काराची रक्‍कम व वितरण समारंभ या वरील खर्च भागविण्यासाठी रु.३८५.०० लक्ष (रुपये 
तीन कोटी पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च ““मागणी क्र. ई-०३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा 
व खेळ (०३) क्रीडा पुरस्कार (०३) (०१) राज्य क्रीडा पुरस्कार समारंभांचे आयोजन, (अनिवार्य) (२२०४- 
१५६९), ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. सदरचे 
अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
३. वित्त विभागाच्या दि.१२ एप्रील, २०२३ व दि.०५ फ़ेब्रुवारी, २०२४ च्या परिपत्रकातील अटी व 
सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित 
उपसंचालक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३१/व्यय-५,दि.१४.०२.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्रा-३५२३/प्र.क्र.१६९/क्रीयुसे -२ 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०४११५७५६१०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d506379502085 
76d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

H A N J F serialNumber=345A28 16550FE595955B31526C8E1A31863F6F9DC8 
98D91E4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2024.03.04 12:08:50 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 

६. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

१०.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३.महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे . (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९.वित्त विभाग,व्यय -५/अर्थ -८, नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय, मुंबई, 
२०.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


